महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः बदली २०२१/प्र.क्र. ३७/१४ अ. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
तारीख: १२ ऑगस्ट, २०२१ 


शासन आदेश 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (१), ४ (२), व ४ (३) अनुसार 
खाली नमूद केलेल्या मंत्रालयीन विभागातील सहायक कक्ष अधिकाऱ्याची त्याच्या नावासमोरील 


स्तंभ-५ मध्ये दर्शविलेल्या विभागात आंतरविभागीय बदली करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. । BWV | Wen pa सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थापनेचा 
श्रीमती | अधिकाऱ्याचे नांव विभाग 
1 १_| २ ३ 181] ५ 
श्रीमती | नि.र.सोनटक्के | सामान्य प्रशासन विभाग पाणीपुरवठा व स्वच्छता 
विभाग 


२. उपरोक्त नमूद कर्मचाऱ्यास दिनांक १२ ऑगस्ट, 2029 (A.A) पासून रकाना क्रमांक ४ 


मधील नमूद विभागातून एकतर्फी कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. 


३. सदर आदेश हेच कार्यमुकक्‍्ततेचे आदेश असून संबंधित विभागांनी नव्याने आदेशा 


काढण्याची आव्यकता नाही. 


४. सदर कर्मचारी दिनांक १३ ऑगस्ट २०२१ (म.पू) रोजी बदलीच्या ठिकाणी रुजू झाले 
नसल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यांचेविरुद्ध शासन निर्णय क्र.संकीर्ण २०१६/ प्र.क्र.१८६/ 
१६/कार्यासन १४, दिनांक २३ डिसेंबर २०१६ मधील तरतूदींनुसार शिस्तभंगविषयक कारवाई 


करण्यात येईल. 

ष्‌. बदली झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी त्यांची बदली रद्द करणे अथवा त्यासाठी प्रत्यक्ष अथवा 
अप्रत्यक्षरित्या दबाव आणल्यास संबंधितांची कृती गैरवर्तणूक समजण्यात येईल. 

६. आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच अधिदान व लेखाधिकारी यांना कळविण्यात येते 
की, उपरोक्त कर्मचाऱ्यांचे ऑगस्ट, २०२१ पासूनचे वेतन कोणत्याही परिस्थितीत पूर्वीच्या 


विभागातून अदा करण्यात येऊ नये अन्यथा त्यांना AAAS: जबाबदार धरण्यात येईल. 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली २०२१/प्र.क्र. ३७/१४ अ. 


७. मंत्रालयीन विभागातील सर्व संवर्गातील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना राज्य प्रशिक्षण 
धोरणानुसार बदलीनंतरच्या प्रशिक्षणाची कार्यवाही करण्यासंदर्भात शासन परिपत्रक क्रमांक : 
कअनि-१११६/प्र.क्र.३२/१४-ब, दिनांक २३.५.२०१६ अन्वये सूचना निर्गमित करण्यात आल्या 
आहेत. त्यानुसार विभागात बदलीने रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना बदलीनंतरचे प्रशिक्षण संबंधित 


मंत्रालयीन विभागांनी आयोजित करावे. 


८. संबंधित विभागानी सदर कर्मचारी त्यांचे विभागात रुजू झाल्याबाबतची माहिती सामान्य 


प्रशासन विभाग (कार्यासन 98-31) यांना त्वरीत सादर करावी. 


र्‌, सदर शासन reat महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥/७90॥.9०५/.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०८१२१५४८३७०९०७ 


असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 
|, o=Governmer 


e DN: c=IN, Gov nt of Maharashtra, ou=General 
G वे] a n a n Administration Department, postalCode=400032, 
st=Mahi tra, 
2.5.4.20=8a5b973b0795ae988a7c005050f9180a8021798a5c 
° 1ed41ada8a72725a47b4f0, 
B h | mM r a (0 G 1 fa V serialNumber=54b11b1ccbdc577d71dce3b313c3fefSdc2ad6 
59e360f73b682d6b6fccb8aecf, cn=Gajanan Bhimrao Gurav 
Date: 2021.08.12 14:57:13 +05'30' 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित सहायक कक्ष अधिकारी 
प्रत, 


) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
२) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, 
) सह/उप सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, 
) संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, ठाकरसी हाऊस, बॅलार्ड पिअर, सुरजी gaye 
रोड, मुंबई-४ ००००१. 
4) आहरण व संवितरण अधिकारी, संबंधित मंत्रालयीन विभाग, 
६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
७ निवड नस्ती- साप्रवि१४अ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


